RNI No. MAHBIL / 2009/ 31732 
Reg . No. MCS/172 / 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

भाग चार - अ 


वर्ष २, अंक १ ९ ] 


[ पृष्ठे २ 


गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ४-१० , २०१६ / श्रावण १३-१९, शके १९ ३८ 

[किंमत : रुपये ९.०० ] 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश. 


महिला व बालविकास विभाग 
३ रा मजला, नवीन प्रशासकीय इमारत, मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू 

मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २५ जुलै २०१६ 


चौक , 


अधिसूचना 


हुंडा प्रतिबंधक अधिनियम , १९ ६१. 

क्रमांक संकीर्ण-२०१६ / प्र.क्र . १२३/ का - २.- हुंडा प्रतिबंध अधिनियम, १९ ६१ (१९ ६१ चा २८ ) याच्या कलम ८ ( ब ) मधील पोट - कलम 
( १) आणि महाराष्ट्र हुंडा प्रतिबंधक नियम, २००३ च्या नियम-४ सह प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा व त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व 
अधिकारांचा वापर करून आणि याबाबतीत शासनाची यापूर्वीची क्रमांक संकीर्ण-१०९ ७/ प्र.क्र . ६४ / का -२, दिनांक १३ मे १ ९९ ८ ची अधिसूचना 
अधिक्रमित करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे खालील परिशिष्टातील स्तंभ ( २) मध्ये नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांची स्तंभ (३ ) येथेविनिर्दिष्ट केलेल्या 
क्षेत्रांसाठी 

सदरहू अधिनियमाच्या अंमलबजावणीसाठी नियुक्त करीत आहे 


: 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


अधिकाऱ्याचे पदनाम 


विनिर्दिष्ट क्षेत्र 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


१ 


राज्य 


२ 


आयुक्त , महिला व बाल विकास, पुणे 
जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी 
बाल विकास प्रकल्प अधिकारी 


जिल्हा 


३ 


तालुका 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


स्मिता निवतकर , 


शासनाच्या उप सचिव . 


( १ ) 


भाग चार - अ -१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४-१० , २०१६ / श्रावण १३-१९, शके १ ९ ३८ 


WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT 
3rd Floor , New Administrative Building,Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 

Mantralaya, Mumbai 400 032 , dated the 25th July 2016 


NOTIFICATION 


DOWRY PROHIBITION Act , 1961. 

No.MIS - 2016 /CR - 123 / D - 2.— In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 8B 
of the Dowry Prohibition Act , 1961 (28 of 1961) read with rule 4 of theMaharashtra Dowry Prohibition 
Rules , 2003 and all other powers enabling it in that behalf and in supersession of the Government 
Notification , No. MIS - 1097 /CR -64/ D - 2 , dated the 13th May 1998 , the Government ofMaharashtra 
hereby appoints the officers specified in column ( 2 ) of the Schedule appended hereto to be the Dowry 
Prohibition Officers for the areas specified in column ( 3) of the Schedule for the purposes of the said 
Act : 


Schedule 


Sr. No. 


Officers 


Area 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 


State 


The Commissioner , Women and Child 
Development , Pune. 


2 


District 


The District Women and Child Development 
Officer . 


3 


The Child Development Project Officers 


Taluka 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. D. NIVATKAR , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


